महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ 
सन २०१८-२०१९ चे अनुदान वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसं-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ 
२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ एप्रिळ, २०१८ 
३) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ मे, २०१८ 
४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ मे, २०१८ 
५) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २४ मे, २०१८ 
६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २ जून, २०१८ 
७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ जून, २०१८ 
८) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ जून, २०१८ 
९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जून, २०१८ 
१०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २ जुले, २०१८ 
११) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ जुलै, २०१८ 
92) झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० जुलै, २०१८ 
१३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २६ जुले, २०१८ 
१४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थसं-३, दि. २७ जुलै, २०१८ 
१५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १ ऑगस्ट, २०१८ 
१६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१८ 
१७) झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ 
१८)शासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ ऑगस्ट, २०१८ 
१९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१८ 
२०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ 
२१) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१८ 
२२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१८ 
23) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ 
२४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ११ ऑक्टोबर, २०१८ 
24) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१८ 
२६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २२ ऑक्टोबर, २०१८ 


पृष्ठ १४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 

२७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २५ ऑक्टोबर, २०१८ 

२८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १ नोव्हेंबर, २०१८ 

२९)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ३ नोव्हेंबर, २०१८ 

३०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १२ नोव्हेंबर, २०१८ 

39) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १४ नोव्हेंबर, २०१८ 

३२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २२ नोव्हेंबर, २०१८ 

३३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २७ नोव्हेंबर, २०१८ 

३४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थसं-३, दि. ५ डिसेंबर, २०१८ 

३५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ५ डिसेंबर, २०१८ 

३६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १५ डिसेंबर, २०१८ 

३७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १८ डिसेंबर, २०१८ 

३८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ डिसेंबर, २०१८ 

३९)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २८ डिसेंबर, २०१८ 

४०शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १ जानेवारी, २०१९ 

४१) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ८ जानेवारी, २०१९ 

82) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(३/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ 

४३) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(३/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १८ जानेवारी, २०१९ 

४४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ जानेवारी, २०१९ 

४५) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९ 

४६) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(३/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 

४७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ३० जानेवारी, २०१९ 

४८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ५ फेब्रुवारी, २०१९ 

४९) शासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ७ फेब्रुवारी, २०१९ 

५० शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १३ फेब्रुवारी, २०१९ 

५१ शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(३/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ 
प्रस्तावना - 

वित्त विभागाकडून उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये बीम्स प्रणालीवर प्राप्त झाळेला अनुदानाचा 
निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्‍त - क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ) यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 

झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. | deere | नियंत्रकअधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 

a ००१, संचाळन व प्रशासन (00) (00) (09) नगरपालिका आयुक्‍त (शिक्षण) or 
शाळा मंडळांचे / जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय | महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
अधिकारी (२२०२००१२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
sie aig) =" (शिक्षण) 
2 | १०४, निरीक्षण (00) (०० (०१) प्रा शाळांची महाराष्ट्रराज्य २७९८३.८ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
तपासणी (२२०२००२१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य, (०१) प्राथमिक 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१५) आयुक्‍त 
oe ae आयुक्त (शिक्षण) 
३ | OT BOT तपासणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३७८०० 
डू Ae. . 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 3 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२००४८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
नि मडल आयुक्त (शिक्षण) 
४ | १०७, शिक्षक प्रशिक्षण (०१) शि प्रशिक्षण (०१) eae al ४९९८१.८ 
— महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(०१) शि महाविद्यालये (२२०२००६६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
१०७, शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अझाासकीय शिक्षणशास्त्र आयुक्‍त 
गो व याला ता तरा आवास आयुक्‍त (शिक्षण) 
५ । कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (०१) अशासकीय महाराष्ट्रराज्य ४६२५.१ 
————— तालेबाना महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
fr. कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने 
(२२०२००८४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
ee वयक ळीत हाती आयुक्‍त (शिक्षण) 
६ | १०२, अशासकीय प्रा शाळांना , (00) (09) महाराष्ट्रराज्य १८० 
या धाव ता ता महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अझासकीय प्रा' शाळांना सहाय्य (२२०२०१६४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य, (०१) प्राथमिक 

6 शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) आयुक्‍त (शिक्षण) गव 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
१९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (220209193) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
गो या ofa | wae (शिक्षण) 
८ | १९६, जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य, (०१) प्रा २६१० 


शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१४) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने (२२०२०१८२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
१०३, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य | आयुक्‍त (शिक्षण) 
(०३) इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (०२) इतर | महाराष्ट्र राज्य, पुणे oa 
स्थानिक संस्था (22020204) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
००१, संचालन व प्रशासन (००) (००) (०१) महाराष्ट्र | आयुक्‍त (शिक्षण) 
fe Se eee oe महाराष्ट्र राज्य १०७७१.२ 
ज्य AT व उच्च मा शिक्षण मंडळ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२०२६२३२) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - आयुक्‍त 
तकाला आयुक्‍त (शिक्षण) 
पि १ | 909, निरीक्षण (०१) AT शाळांची तपासणी (०१) महाराष्ट्रराज्य १३७३७३.६ 
eee महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(०१) मा शाळांची तपासणी (२२०२०२७१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
aa eS शासकीय माध्यमिक शाळा (००) (00) (09) आयुक्‍त (शिक्षण) ae 
मुलांसाठी व मुलींसाठी शासकीय माध्यमिक शाळा | महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
(दत्तमत) (२२०२०४२२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
a3 ११०, अशासकीय माध्यमिक SMT सहाय्य (00) (00) आयुक्‍त (शिक्षण) cre 
(09) सर्वसाधारण माध्यमिक BOA सहायक अनुदान | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(दत्तमत) (२२०२०४४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (००) | ATT (शिक्षण) 
१४ sar we (feet परिषदांना अभिकरण खव | eRe ae 8282.4 
(02) इतर खर्च (जिल्हा परिषदांना अभिकरण खर्च) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२०४५१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
वर ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (००) आयुक्‍त (शिक्षण) ne 
(03) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान | महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
(२२०२०४६९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
a ११०, अशासकीय माध्यमिक STMT सहाय्य (00) (00) आयुक्‍त (शिक्षण) ee 
(०४) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदान (दत्तमत) (२२०२०४७८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण -| आयुक्त (शिक्षण) 
१७ २६५६१.७ 


१९६ जिल्हा परिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
(००) (००) (09) भूतपूर्व areal माध्यमिक 
शाळांकरीता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०५३१) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
१९६ जिल्हा परिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य, 
oo) (00) (०२ भूतपूर्व शासकीय कनिष्ठ 
aad eset A a र a ee . त (शिक्षण) 
१८ | महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४३४.७ 
भी 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये s 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (22020488) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
ae १९६ जिल्हा परिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य आयुक्‍त (शिक्षण) गवना 
(००) (००) (०५) कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी इतर | महाराष्ट्र राज्य, पुणे त 
स्थानिक संस्थांना सहायक अनुदाने (२२०२०५७६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - आयुक्‍त 
ही, Bese वी आयुक्‍त (शिक्षण) 
२० | Coo, इतर खर्च (00) (००) (०१) व्यवसाय मार्गदर्शन व TERT राज्य WA ७६८०.२ 
केंद्र Ae). 7 
माहिती केंद्र (२२०२०६५६) 3 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण - ८००, 
इतर खर्च (००) (०० (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
तमो तीक क त म = ones 7 — आयुक्‍त (शिक्षण) 
२१ | पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ महाराष्ट्र राज्य, पुणे ५१२०.१ 
परिषदांना Ae) 5 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (इतर प्रौढ ञ 
शिक्षण कार्यक्रम) (२२०२०९८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण - २०० आयुक्‍त 
आयुक्त (शिक्षण) 
२२ | इतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (००) (००) (०१) राज्य प्रौढ पहाया याच १८७४५.६ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण कार्यक्रम (२२०२१०२६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, आयकत 
रांचाळन व प्रशासन see आयुक्‍त (शिक्षण) 
२३ | संचालन व प्रशासन (००) (०१) शिक्षण संचालक ae १७२७८५ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(दत्तमत) (२२०२१०९१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 003, तडा 
बकोते क्षकांचे आयुक्‍त (शिक्षण) 
२४ | प्रशिक्षण (०१) शि प्रशिक्षण (०१) (०१) शि महाराष्ट्र राज्य ४३०७१ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षण (२२०२१११५) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण (०३) 
4 शैक्षणिक तंत्रशास्त्रविषयक कक्ष (03) (09) शैक्षणिक आयुक्त (शिक्षण) वः 
] 4 


तंत्रशास्रविषयक कक्ष (२२०२११५१) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण १०७, — 
शिष्यवृत्त्या सैनिकी |) wan (शिक्षण) 
२६ TH (००) (00) (०१) सैनिकी शाळा व महाराष्राच्या २४० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालये (२२०२११९८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, १०८, — 
maa आयुक्‍त (शिक्षण) 
२७ | परीक्षा (०० (00) (09) शासकीय परीक्षा मंडळ महाराष्ट्र राज्य ४१६६.१ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१३११) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, डड 
ae सत mane केद्र आयुक्‍त (शिक्षण) 
२८ | इतर खर्च (०१) इतर खर्च (०१) (०१) शासकीय BY fee १४८८ .७ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१३३१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 

व इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (०४) इतर खर्च (जिल्हा आयुक्त (शिक्षण) वा 
परिषदांना अभिकरण खर्ची (अर्थोपाय अग्निमाशी । महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 
समायोजन) (२२०२१४०२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (०७) इतर खर्च (जिल्हा | आयुक्‍त (शिक्षण) 

ग चा वा आपा Saat आ eae ३६० 
परिषदांना अभिकरण खची ( अग्निमाशी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
समायोजन) (२२०२१४३८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 

डु इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१२) इतर खर्च (जिल्हा आयुक्त (शिक्षण) वा 
परिषदांना अभिकरण खर्च) एअर्थोपाय अग्निमाशी । महाराष्ट्र राज्य, पुणे णी 
समायोजन) (२२०२१४८३) 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 

“3 इतर खर्च (02) संकीर्ण (02) (१६) इतर खर्च (जिल्हा आयुक्त (शिक्षण) sak 
परिषदांना अभिकरण खर्च) एअर्थोपाय अग्निमाशी । महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
समायोजन) (२२०२१५१८) 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, आयकत 
इतर खर्च santa आयुक्‍त (शिक्षण) 
३३ | इतर खर्च (०३) न्यायाधिकरणे (०३) (09) शाळा पत १२५२५.६ 
same महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 

a5 ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (00) (00) आयुक्‍त (शिक्षण) त्व ae 
(०४) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदान (भारित) (२२०२२४२५) 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
डु ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (00) (००) आयुक्‍त (शिक्षण) का 
] 


(09) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान 
(भारित) (२२०२२४९९) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, — 
ee अमिक आयुक्‍त (शिक्षण) 
३६ | संचालन व प्रशासन (००) (०9 प्रा शिक्षण महाराष्ट्रराज्य ८६४८.४ 
त महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक (२२०२३०३८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य (०१) प्राथमिक | आयुक्‍त (शिक्षण) 
३७ परिषदांना सहाय्य महाराष्ट्र राज्य ५०४९० 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (09) (०७) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
केंद्रीय प्राथमिक शाळांची आस्थापना (२२०२३७०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य (०१) प्राथमिक | आयुक्‍त (शिक्षण) 
३८ जिल्हा परिषदांना सहाय्य महाराष्ट्र राज्य १२०० 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०८) गट | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
निवासी प्राथमिक शाळा (२२०२३७१७) 
२२०२ ३७६२२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, १९६, जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य (04) आयव 
अंगिकं ae आयुक्‍त (शिक्षण) 
३९ प्रा शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) महाराष्ट राज ९०० 
अनुदान निर्धारणानुसार जिल्हा परिषदांना महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(१३) अनुदान नि ल्हा परिषदांना 
द्यावयाची थकबाकी (२२०२३७६२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, 
गा १९६, जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य (०३) (०३) (०१) आयुक्‍त (शिक्षण) १. 
जिल्हा परिषदांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन | महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 
योजनेसाठी सप्रयोजन अनुदान (२२०२५९९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, 
re १०२, SRIRTHIA प्राथमिक Soll सहाय्य, (०१) (20) आयुक्त (शिक्षण) अ पद 
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना, मान्यता प्राप्त | महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 
व अनुदानित प्राथमिक शाळांचे अंशदान (२२०२।४१४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अज्ासकीय माध्यमिक झाळांना सहाय्य, (०१) ee 
sistent निवृती ee ee lee (शिक्षण) 
४२ | (09) परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन , मान्यता dere राच्या ७९४१३८.८ 
a शतदा त गात विक आला steers महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्राप्त व अनुदानित मा शाळांचे अंशदान 
(22021823) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 009, 
र संचालन व प्रशासन (००) (०५) आयुक्‍त (शिक्षण) आयुक्‍त (शिक्षण) ieee 
(22OQI¥32) महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
मागणी क्रमांक ई -३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक आयुक्‍त 
४४ पवडत ह थ्यांसाठी युवक कल्याण | (क्रीडा व युवक सेवा) १३८९६३.९ 
ल्याण कार्यक्रम (०१) विद्या युवक कल (क्रीडा व युवक सेवा) 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


यामधील कर्मचारी वर्गाच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील 
व्याज (०२) (०१) अंशदानेतर (२०४९०२२५) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
कार्यक्रम (०१) (०१ राष्ट्रीय छात्र सेना (दत्तमत) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०४००१६) 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक a 
कल्याण aria (02 sea व Tae Here आयुक्‍त (शिक्षण) 
४५ ल्याण कार्यक्रम (०२) TSAR व वीरबाला महाराष्ट्र महाराष्ट Ue १००१०.९ 
_— महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
छात्रसेना (०२) (03) महाराष्ट्र छात्र सेना (२२०४१३१७) 
2208, HIST व युवक सेवा, 009, संचालन व प्रशासन आयुक्त 
४६ | (00) (०० (09) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय | (क्रीडा व युवक सेवा) ९१७५०.३ 
(२२०४१३७१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, HIST व युवक सेवा, १०१, शारीरिक शिक्षण आयुक्‍त 
(०१) शारीरिक शिक्षण (०१) (०२) राष्ट्रीय शिस्त क्रीडा व युवक सेवा) 
४७ योजंची आप्यांपचा : शारीरिक निवेदक (क्रीडा व युवक सेवा) ८२०.२ 
योजनेची आस्थापना - (शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक) मायर याख्या 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०४१४०६) 
२२०४, HIST व युवक सेवा, 903, विद्यार्थीतर युवक गात 
कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थीतर युवक कल्याण क्रीडा व युवक सेवा) 
४८ तक आता hae apr (क्रीडा व युवक सेवा) ४४ 
कार्यक्रम (09) (०२) औरंगाबाद येथील युवक वक ब 
वसतिगृहाला वित्तीय सहाय्य (२२०४१४३३) i 
2208, HIST व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (09) आयुक्त 
४९ | क्रीडा परिषद (०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद | (क्रीडा व युवक सेवा) ३० 
(२२०४१५४२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०८) ग 
ye ee : आयुक्त 
खेळ व डुंना सहाय्य (०८) (०२) राष्ट्रीय व (कीड य non रोग! 
Go गा र्त पिवी (क्रीडा व युवक सेवा) ११४८.४ 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या HRS राज्य 
क ee ace महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
नामवंत ना मानधन (२२०४१६५८) 
2208, HIST व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१०) आयुक्‍त 
५१ | क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना (१०) (०१) क्रीडा | (क्रीडा व युवक सेवा) २८५३५.५ 
प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (२२०४१६७६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ (१५) क्रीडा व युवक सेवा) 
42 act ner ae (क्रीडा व युवक सेवा) १२७१.१ 
क्रीडांगणे (१५) (09) क्रीडांगणांचा विकास (२२०४१६९४) महाराष्ट्र राज्य 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मागणी क्रमांक ई - १, २०४९, व्याज प्रदाने 
२०४९, व्याज प्रदाने १०४, राज्य भविष्य निर्वाह 
निधींवरील व्याज इतर संकीर्ण भविष्यनिर्वाह निधी - 
(०२) अनुदानित अशासकीय माध्यमिक व विशेष शाळा आयुक्‍त (शिक्षण) 
43 १४२८२००८ 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


लेखाशिर्ष 


नियंत्रक अधिकारी 


वितरीत अनुदान 


षु 8 


2088, व्याज प्रदाने १०४, राज्य भविष्यनिर्वाह 
निधींवरील व्याज इतर संकीर्ण भविष्यनिर्वाह निधी - 
(०२) अनुदानित अशासकीय माध्यमिक व विशेष शाळा 
यामधील कर्मचारी वर्गाच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील 
व्याज (०२) (०३) खाजगी प्राथमिक शाळांमधील 
कर्मचारी वर्गाच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज 
(२०४९०२९९) 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१६७५०१३ 


a 


२०४९, व्याज प्रदाने, ६०, इतर दायित्वांवरील व्याज, 
१०१, ठेवीवरील व्याज, (09) (०४ जिल्हा परिषद 
शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित 
अंडादान निवृत्ती वेतन योजनेवरील व्याज 
(२०४९२६९४), ४५ व्याज 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


७४८९४२३.७ 


५६ 


२०४९, व्याज प्रदाने, ६०, इतर दायित्वांवरील 
व्याज,१०१, ठेवीवरील व्याज, (०१) (०२) मान्यता प्राप्त 
व अनुदानित प्राथमिक शाळांच्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन 
योजना (२०४९२४८९), ४५ व्याज 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१८५८५ 


षु (9 


२०४९, व्याज प्रदाने, ६०, इतर दायित्वांवरील व्याज, 
१०१, ठेवीवरील व्याज, (०१) परिभाषित अंशदान निवृत्ती 
वेतन योजना, (०१) (०३) मान्यता प्राप्त व अनुदानित 
माध्यमिक शाळांच्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन 
योजनेवरील व्याज (२०४९२४९८), ४५ व्याज 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१३११७६ 


मागणी क्र.ई-३, २२०५ कला व संस्कृती 


& (6 


2204, कला व संस्कृती १०२, कला व संस्कृती 
प्रचालन (०२) उल्लेखनीय पुस्तकांना बक्षिसे (०२) (०१) 
उल्लेखनीय पुस्तकांना बक्षिसे (२२०५०१०८) 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०.६ 


मागणी क्रमांक ई -३, २२२५ 


द्र 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण ८००, इतर 
खर्च (००) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण (००) (०२) 
जनजातींच्या बोलीभाषेतील पुस्तकांची निर्मिती 
(२२२५००८३) 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


४४२.१ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 

मागणी क्र. ई - ३, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर 

त सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम १०४, ठेव संलग्न आयुक्त (शिक्षण) oe 
विमा योजना (००) (09) ठेव संलग्न विमा योजना - | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शासकिय भविष्यनिर्वाह निधी (२२३५०४८१) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम १०४, ठेव संलग्न 

ठव विमा योजना (००) (०२) ठेव संलग्न विमा योजनेबद्दल आयुक्‍त (शिक्षण) ला 
प्रदान - अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळा आणि | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
त्यांना संलग्न असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील 
कर्मचारी (२२३५०४९२) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना १०४, आयुक्त (शिक्षण) 

११ (००) (02) वृध्द, अपंग आणि निराधारांचे कल्याण - | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ae 
अपंगांकरीता एकत्रीकृत शिक्षण (223428196) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम १०४, ठेव संलग्न रका 

oa योत वत आयुक्‍त (शिक्षण) 

६३ । विमा योजना (००) (०४) ठेव संलग्न विमा योजनेबद्दल serene राज्य गणे २४० 
प्रदाने - अनुदानित अशासकीय प्राथमिक शाळांतील ee as 
कर्मचारी (2234A222) 
मागणी क्र. ई - 3, 2249 सचिवालय-सामाजिक सेवा 
२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा ०९०, सचिवालय | सह सचिव (प्रशासन) 

६४ | (0१ (09) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (भारित) | शालेय शिक्षण व क्रीडा १.८ 
(२२५१००१५) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा ०९०, सचिवालय | सह सचिव (प्रशासन) 

६५ | (०१) (09) झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (दत्तमत) | झालेय शिक्षण व क्रीडा ४०२५७.६ 
(२२५१००२४) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात वितरीत केलेला उपरोक्त निधी / अनुदान आंहरण व 


संवितरण अधिकाऱ्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून तातडीने वितरीत करण्यात यावा :- 


येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 


१) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 


दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 


२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


3) वेतनेत्तर अनुदान वितरीत करताना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम ४० प्रमाणे सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे. 

४) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करताना अनुक्रमांक ४, नियम ३९ (ब) टिप - ४, अनुक्रमांक 
५, नियम ३९, (ब) टिप - ५ अन्वये तसेच अनुक्रमांक ६ नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

५) महानगरपालिका, नगरपालिका यांना देण्यात येणारी वेतनेत्तर अनुदाने वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय खर्च करता येणार नाहीत. 

६) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

७ ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे अझा तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

८) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


९) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाबीव्दारे तरतूद केलेल्या योजनांच्या निधी 
वितरणासंदर्भात वित्त विभागाची मान्यता आवश्‍यक आहे. 

qo) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्राप्त करावीत. तसेच ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा ७५% विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील 
अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित 
करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक 
अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

११) FRAT देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS ar 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

१२) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच झासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवळी आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरीलळ खर्चासाठी उपलब्ध करुन 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१३) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्याची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावीत व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिंअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) करण्यात 
यावीत. 

१४) शिष्यवृत्ती / शिक्षणश्युल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलतीपोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. अशा 
सर्व बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१५) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेश 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्‍यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१६) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने नस्त्यांवर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाळा असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 
नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आव्यक नाही. मात्र, मागील 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास वित्त विभागाची सहमती 
घेणे अनिवार्य राहील. केंद्र सहाय्यीत / केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम यांच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेला केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी इतरत्र वळविण्यात येऊ नये. 

qo) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केळी आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय तसेच 
या मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 
खरेदीविषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावांने व शक्‍यतो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीमव्दारे (८05) अदा करण्यात यावेत. 

१८) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


ज्या लेखाशीर्षाखाली जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

१९) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिळेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे sara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवळेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

२०) विभागांमार्फत करण्यात येणारे संगणकीकरण संदर्भातील खर्च माहिती व तंत्रज्ञान 
विभागाच्या क्रमांक मातसं/१७१६/प्र.क्र.२८६/३९ दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१६ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार करण्यात यावा. 

२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ व दि. २५ जानेवारी, 
२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१४१७२७३०२०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

)0॥॥७९॥॥॥५॥ ॥ ताना 


0c78dabb9acf4ba, postalCode=400032 


4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


DEPT.MANTRALAYA,MUMBAI, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=DEEPAK VAY SHELAR 


Date: 2019.02.16 17:59:07 +05'30' 


(दीपक वि. शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 


०८ AV AD -5 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / झाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 


समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचाळक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


